संचालक अभियोग संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवरील उपसंचाळक यांची 
सर्वसाधारण बदली-२०१६ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रः डीपीपी-०३१६/प्र.क्र.८२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांकः ३१ मे, २०१६ 


वाचाः संचालक अभियोग संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र 
क्र. सअब/ १०४ /३४/२०१६, दिनांक १० फ़ेब्रुवारी, २०१६ 


शासन आदेश 
संचालक, अभियोग संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या 
उपसंचालक यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली 
नमूद केल्या प्रमाणे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपसंचालकाचे नाव सध्याच्या नियुक्‍ती बदली नंतरचे 
ठिकाण नेमणूकीचे ठिकाण 

शड . | श्री.आर.एस.चरके औरंगाबाद परिक्षेत्र कोकण परिक्षेत्र 

औरंगाबाद मुख्यालय मुंबई 


२. संबंधित उपसंचालक हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल 
संचालक,अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०१६०६०३१५३०३४८३२९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A ru n Vi S h n 1] pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 
J 0 5 h i st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.06.03 15:34:47 +05'30' 


(अ.वि. जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति 

१) संचालक अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

3) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय मुंबई 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

७) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) श्री.आर.एस.चरके, उपसंचालक (संचालक अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई मार्फ़त) 
११) निवड नस्ती (पोल-१०) 


